जिल्हा नियोजन समिती बुलढाणा या समितीवर 
नामनिर्देशित तसेच “विशेष निमंत्रित” सदस्यांची 


नियुक्ती करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक: डिएपी २०२०/प्र.क्र. ४३/का-१४८१अ, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : १७ मार्च , २०२१. 


पहा:- 9) महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) अधिनियम, १९९८, 
२) महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) (सुधारणा) अधिनियम २००० 
३) जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती बुलढाणा यांची पत्रे 
१.क्र. १.जिनिस/जिवायो/२०-२१/१००३,दि.२४/०८/२०२० 
२.क्र. जिनिस/जिवायो/२०-२१/१००८, दि.२४/०८/२०२० 
३. क्र. जिनिस/जिवायो/२०-२१/१२६५, दि.२०/११/२०२० 


शासन निर्णय :- 
“महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) (सुधारणा) अधिनियम, क्रमांक ३०/२०००” 


मधील कलम ३ चा पोटकलम ३(३)दोन (क )नुसार व पोटकलम (३) मधील (चार) (फ) येथिल 


तरतूदीनुसार सोबत जोडलेल्या विवरणपत्र “अ” मध्ये दर्शविलेल्या, विधीमंडळ/संसद सदस्यांमधून 


नामनिर्देशानाच्या २ सदस्यांची, जिल्हा नियोजनाचे ज्ञान असलेल्या २ व्यक्तिची “नामनिर्देशित सदस्य” 


तसेच जिल्हा नियोजनाचा अनुभव असलेल्या व सामान्यपणे जिल्हा नियोजन समितीच्या क्षेत्रातील 


निवासी असलेल्या ११ व्यक्तिची “विशेष निमंत्रित” म्हणून बुलढाणा जिल्ह्याच्या जिल्हा नियोजन 


समितीवर नियुक्‍ती करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. जिल्हाधिकारी व सदस्य सचिव,जिल्हा नियोजन समिती, बुलढाणा यांनी उपरोक्‍त आदेशा सर्व 


संबंधितांच्या निदर्शनास आणावेत. 


३. बुलढाणा जिल्हा नियोजन समितीवर वरील नमूद नामनिर्देशित तसेच विशेष निमंत्रित यांच्या 


करण्यात आलेल्या नियुक्त्या पुढील आदेश होईपर्यंत किंवा शासनाकडून सदर नियुक्त्या रद्द होईपर्यंत 


या पैकी जे अगोदर घडेल, तो पर्यंत अबाधित राहतील. 


शासन निर्णय क्रमांकः डिएपी २०२०/प्र.क्र. ४३/का-१४८१अ, 


LE हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२१०३१७१७०२४४९६१६ असा आहे. हा शासन निर्णय 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने 


Digitally signed by VEENA RANADE 


VEENA Mchersshive, «GOVERNMENT OF 
RANADE DEPARTMENT woz ass 
(वीणा रानडे) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
१.मा. राज्यपाल यांचे सचिव, 
२.मा. मुख्यमंत्री यांचे सचिव, 
३.मा. उपमुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, 
४.मा. राज्यमंत्री (नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, 
५.मा. पालकमंत्री तथा अध्यक्ष, जिल्हा नियोजन समिती, बुलढाणा यांचे खाजगी सचिव, 
६.मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, 
७.विभागीय आयुक्‍त, अमरावती विभाग, अमरावती, 
८.जिल्हाधिकारी व सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती, बुलढाणा, 
९.उप आयुक्‍त (नियोजन), विभागीय आयुक्तांचे कार्यालय, अमरावती विभाग, अमरावती, 
१०.जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, बुलढाणा, 
११.महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर, 
१२.कोषागार अधिकारी, बुलढाणा, 
१३.निवड नस्ती, का-१४८१ अ, नियोजन विभाग. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः डिएपी २०२०/प्र.क्र. ४३/का-१४८१अ, 


शासन निर्णय, क्रमांक: जिनिस 2020 /प्र.क्र. ४३/का-१४८१ अ, दिनांक : १७मार्च , २०२१ 


सोबतचे 
विवरणपत्र “अ 
विधीमंडळ/संसद सदस्यांमधून नामनिर्देशानाचे सदस्य:- 

अ.क्र निर्देशित सदस्याचे नांव पत्ता 

a श्री.प्रतापराव गणपतराव जाधव, | बुलढाणा लोकसभा मतदारसंघ, जि.बुलढाणा 
लोकसभा सदस्य 

2. श्री.राजेश पंडीतराव एकडे, | मलकापूर विधानसभा मतदारसंघ, 
विधानसभा सदस्य जि.बुलढाणा 


जिल्हा नियोजनाचे ज्ञान असलेले नामनिर्देशित सदस्य :- 


अ.क्र. | नामनिर्दशित सदस्याचे नांव पत्ता 
प अँड. नाझेर हुसेन मंजूर हुसेन । मु.पो.ता.सिदखेडराजा,जि.बुलढाणा 
काझी 
2. श्री.जालींदर आश्रुबा बुधवंत “शिवनेरी” गजानन महाराज मंदीर रोड, 
विष्णूवाडी , जि.बुलढाणा 
विशेष निमंत्रित:- 
अ.क्र विशेष निमंत्रितांच नाव पत्ता 
१ श्री. ज्ञानेश्वर पुरूषात्तम पाटील । “पर्णकुटी” गजानन सोसायटी, aha, जि. बुलढाणा 
२ _  श्री.रिजवान सुलतान सौदागर । मु.पो. धाड, ता.जि. बुलढाणा 
डॉ. स्वाती संदीप वाकेकर डा वाकेकर हॉस्पीटल, मेनरोड, जळगांव जामोदे, जि. बुलढाणा 
४ | श्री.शांताराम दडारथ दाणे मु. पो. किन्होळा, ता.संग्रामपूर,जि. बुलढाणा 
५ _  श्री.भोजराज प्रभाकर वाघ मु.पो. पिपळगांव देवी, ता.मोताळा,जि. बुलढाणा 
६ । प्रा.बळीराम बारकूजी मापारी | मापारी गल्ली, लोणार, ता.लोणार, जि. बुलढाणा 
७  । श्री.आत्माराम तुकाराम कायंदे । मु.पो. रूम्हणा, ता.सिदखेडराजा,जि. बुलढाणा 
८ | श्री. मोहन भिकाजी पाटील सहयोग कॉलनी,नांदुरा,ता.नांदुरा,जि. बुलढाणा 
९ श्रीम. अनिताताई महादेव शेळके | “पुण्याई”, एकतानगर, जि. बुलढाणा 
१० | श्री.प्रभाकर नामदेव सपकाळ । शिक्षक कॉलनी, dis नंबर ५, मेहकर, जि. बुलढाणा 
११ | a. चेतन प्रकाडाराव घीवे मु.पो.तामगांव, ता.संग्रामपूर,जि. बुलढाणा 


Digitally signed by VEENA RANADE 
DN: CN = VEENA RANADE, C = IN, S = Maharashtra, O = 
V E E N A RA NA D E GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, OU = PLANNING 
DEPARTMENT 
Date: 2021.03.17 17:08:43 +05'30' 


(वीणा रानडे) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


